कांदीवली पोलीस ठाणे, गु.र.क्र.४४४/२०१५ या 
गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्री. उज्वल निकम यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.२२/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०१६ 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१६/यु.ओ.आर.४२/डी-१४, 
दिनांक ०१ जुन, २०१६, 


शासन निर्णय : - 

कांदीवली पोलीस ठाणे, गु.र.क्र.४४४/२०१५ मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी HS. श्री. उज्वळ निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या 
वरील संदर्भाधीन दिनांक ०१ जून, २०१६ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. उज्वल निकम यांना खालीलप्रमाणे 
फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू.३५,०००/- 

ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) - रू.१०,०००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रू.३०,०००/-) 

क) हॉटेल लॉजिंग व बोर्डीग प्रतिदिन -  &.4,000/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, san अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. उज्वल निकम यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्याळय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


श्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४४/१६/व्यय-७, दिनांक 
०२.०७.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.२२/पोळल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७२७१५४५१४८१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Arun ier eee 
Vishnupant rings 
Joshi St soy esha as 
(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अंड.श्री.उज्वळ निकम, बॅरिस्टर निकम चाळ, रामदास कॉलनी, जळगाव, महाराष्ट्र. 
७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


io 


पृष्ठ २ पैकी २ 


